शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चंद्रपूर या 
संस्थेस संलग्नित शासकीय रुग्णालयाकरीता 
स्वीय प्रपंजी लेखा (पी.एल.ए.) उघडण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.६८/प्रशा-२ 
९ वा मजला, गो. ते. रुग्णालय, संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: ०९ ऑगस्ट २०२३ 


वाचा:- 
१) वैद्यकीय शिक्षण g औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी- 
२०१३/प्र.क्र.२१३/१३/शिक्षण-१, दिनांक २३.०७.२०१५. 
२) वैद्यकीय शिक्षण gq औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.१६/प्रशा-२, दिनांक ०४.०३.२०२०. 
3) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग परिपत्रक क्र.वैशिवि-२०१८/प्र.क्र.२६३/प्रशा-२, 
दिनांक २७.०४.२०२३ 
४) वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. टीएम/सीएच- 
२/युओआर/वै.शि. औ.द्र.वि./युओआर क्र. ५९/२०२३/५१२, दिनांक ०२.०८.२०२३. 
प्रस्तावना:- 
शासनाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक २३.०७.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर येथे 
१०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व yoo खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर महाविद्यालयाशी संलग्नित रुग्णालयात जमा होणारे आंतररुग्ण 
शुल्क, बाह्यरुग्ण शुल्क, प्रयोगशाळा फी व इतर रकमा जमा करणे त्यामधून अनुज्ञेय खर्च 
करण्याकरीता स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर या संस्थेस संलग्नित शासकीय रुग्णालयात जमा 
होणारे आंतररुग्ण शुल्क, बाह्यरुग्ण शुल्क, प्रयोगशाळा फी व इतर रकमा जमा करणे त्यामधून अनुज्ञेय 
खर्च करण्याकरीता तसेच संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक ०४.०३.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेल्या बाबींसाठी खर्च करण्याकरीता शासन याद्वारे महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८, खंड-१ मधील 
नियम ४९४ मधील तरतूदींनुसार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
यांच्या नावे, स्वीय प्रपंजी लेखा (पी.एल.ए.) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खात्यात जमा होणा-या निधीचा विनियोग करतांना शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांचे व वित्तीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच महाराष्ट्र कोषागार 
नियमांमधील तरतूदींचे पालन करणे ही आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.६८/प्रशा-२, दिनांक 08.02.2023 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी होणा-या सुधारणांनुसार विविध बाबींसाठी प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारांनुसार सदर खात्यातील रक्‍कम खर्च करावी. 
४. या खात्यावर जमा व खर्चाच्या होणा-या रक्‍कमांचा महालेखापाल कार्यालयासोबत मासिक / 
त्रैमासिक ताळमेळ घेण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 
याबाबतचे सविस्तर तपशिलवार मासिक विवरणपत्र संस्थेमार्फत आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचालनालय यांना सादर करण्यात येईल. संचालनालयामार्फत याबाबतची तपासणी करुन त्रैमासिक 
अहवाल संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येईल. 
५. सदर खात्यावरील व्यवहार शासकीय / वित्तीय नियमांनुसार चाळू असल्याबाबत शहानिशा 
करण्याची व सदर खात्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर यांची राहील. 
६. सदर स्वीय woo लेखा खात्यावर नियमित व्यवहार करणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर खाते 
व्यवहाराअभावी बंद होऊ नये याची जबाबदारी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर 
यांची राहील. 
७ सदर खात्यावर होणा-या आर्थीक व्यवहारांचे नियमित लेखापरिक्षण करणे आवश्‍यक आहे. 
८. उपरोक्त शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१५७/२०२३/कोप्र-५, दिनांक 
२१.०६.२०२३ अन्वये व महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई-१ यांनी अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- 
टीएम/सीएच-२/युओआर/वै.शि.व औ.द्र./युओआर क्र.५९/२०२३/५१२, दिनांक ०२.०८.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०९१११७५३२९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRAKASH BABAN 
E 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRAKASH | sts cover 


MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed 
758d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dclf 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


erialNumber=6B133E92365A7935768A9BF 


si 
A0220E77FC95C2726F4A9EB86D8D0C7E62 
3A2B976, cn=PRAKASH BABAN SURWASE 


Date: 2023.08.09 02:16:00 -07'00' 


(प्रकाश सुरवसे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
३. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.६८/प्रशा-२, दिनांक 08.02.2023 


oan ae GF © 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

. कक्ष अधिकारी (कोषा प्रशा-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


